सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याच्या 
हद्दीत विविध प्रकारच्या सेवावाहिन्या टाकण्यास 
परवानगी देण्याकरीता सक्षम प्राधिकारी 
नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -:ओएफसी-२०२३/प्र.क्र.१६५/रस्ते-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण- 
२०१७/प्र.क्र.२४६/रस्ते७, दि.३०.०५.२०१७ 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या हद्दीत विविध प्रकारच्या 
सेवावाहिन्या टाकण्यास परवानगी देण्यात येते. अर्जदारच्या परवानगी विषयक प्रस्तावाची 
छाननी क्षेत्रीय स्तरावर करण्यात येऊन सक्षम प्राधिकाऱयांकडे मंजुरीकरीता सादर 
करण्यात येऊन तदनंतर अर्जदारास परवानगी देण्याची प्रक्रिया पुर्ण करण्यात येते. 

सदर प्रक्रिया अधिक गतीशील , पारदर्शी व अधिक सुलभ करण्याचा मतप्रवाह 
बऱ्याच कालावधीपासून व्यक्‍त करण्यात येत होता. रस्त्याच्या हद्दीत सेवा वाहिन्या 
टाकण्यास परवानगी देण्याच्या पध्दतीमध्ये बदल करून मंजूरीचे स्तर कमी करून अधिक 
प्रशासकीय गतिमानता आणणे आवऱ्यक होते. त्यानुषंगाने शासनाच्या दि. ३० मे २०१७ च्या 
शासन परिपत्रकातील निर्देश विचारात घेवून, मुख्य अभियंता यांच्या ऐवजी कार्यकारी 
अभियंता यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांच्या हद्दीत विविध प्रकारच्या 
सेवावाहिन्या टाकण्यास परवानगी देण्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निर्धारीत 
करण्यात येत आहे. 
१. क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांची 
ओ.एफ.सी. केबल/नेटवर्क व गॅस पाईप वाहिन्याकरीता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता हे अर्जदार किंवा त्याचा प्रतिनिधी यांचेसमवेत प्रत्यक्ष जागेची व 
वाहतूक व्यवस्थेची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल विहीत नियमानुसार तयार करतील . 
रस्त्याचा प्रकार लक्षात घेऊन त्यानुषंगाने आकारावयाचे भुभाडे, बँक गॅरंटी याबाबतच्या 
शुल्काची आकारणी कार्यकारी अभियंता स्तरावरून अर्जदारास कळविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः ओएफसी-२०२३/प्र.क्र.१६५/रस्ते-७ 


३. अर्जदाराने सदर शुल्काचा भरणा संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालयात 
केल्यानंतर कार्यकारी अभियंता प्रस्तुत प्रकरणाची छाननी करून सदर प्रकरणास त्यांचे 
स्तरावर मान्यता प्रदान करतील. 


४. सक्षम प्राधिकारी यांनी अजी कार्यवाही त्यांचे स्तरावर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ३० 
दिवसांच्या कालावधीत करावी . 


५. सेवा वाहिन्या टाकण्यास परवानगी देण्याबाबत अंगिकारावयाची संगणकीय 
कार्यपध्दती शासनाच्या परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२४६/रस्ते७, दि.३०.०५.२०१७ 
प्रमाणेच यापुढेही अस्तित्वात राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५१०५११८६०१८ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADEEP PUNAJI TIRLOTKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
Pp RA D E E Pp Pp U N AJ | 2.5.4.20=ccd661813d437193c30b84b205e0a135838bd8 


252e5bad56d93fea8bfca55a9a, postalCode=400032, 


t=Maharashti 
T | R L OT KA R I ber=DB6B6957205113E4168ADAD8DB3AEB8 
B70CD1C42BD3EF06C1BSEB9D26A7BE37E, 
=PRADEEP PUNAJI TIRLOTKAR 
Date: 2023.09.15 10:55:38 +05'30 


(प्रदीप पु. तिर्लोटकर) 
कार्यासन अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी अग्रेषित- 


१. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

४. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. सर्व मुख्य अभियंता सा.बां.प्रा.विभाग 

६. सर्व जिल्हाधिकारी 

७. सर्व सह/उप/ अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई 

८. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 

९. सर्व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१०.निवडनस्ती (रस्ते- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


